सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता कायमविना 
अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय/जादा तुकडया 
सुरु करण्यास इरादापत्र ((_01) देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा: १) कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- आयटीसी 
२२१७/प्र.क्र.२३२/व्यशि-३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी,२०१८ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयटीसी-२२१७/प्र.क्र.२३२/व्यशि-३ दि. २३ मे, २०१९ 
3) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. 
०७/खाऔप्रसं/इरादापत्र /२०२४/३७२, दि. १६.०७.२०२४ 


प्रस्तावना : 


संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक 


प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, 


जादा तुकडी, व्यवसाय बदल करण्याकरिता ऑनलाईन पध्दतीने शासनाचे इरादापत्र (LO!) प्राप्त 


करण्यासाठीच्या प्रमाणित कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. उपरोक्त शासन निर्णय 


संदर्भात दि. २३ मे, २०१९ च्या शुध्दीपत्रान्वये कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्यात आलेली असून 


खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना ईरादापत्राकरीता प्रत्यक्ष पडताळणी वगळून संस्थांनी 


ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात येऊन कागदपत्रांच्या व 


हमीपत्राच्या आधारे संगणक प्रणालीव्दारे राज्य शासनाचे इरादापत्र देण्यास मान्यता देण्यात 


आळेली आहे. संदर्भ क्र. ३ अन्वये संचाळनालयाव्दारे शिफारस करण्यात आलेल्या कायम विना 


अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, जादा तुकडी, व्यवसाय बदल करण्याकरीता 


संस्थेस इरादापत्र देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय : 


सन २०२४-२०२५ या वर्षापासून कायम विना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक 


प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 


जादा तुकडी, व्यवसाय बदल करण्याकरीता सह्योगी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, कारंजा (घा), ता. 


कारंजा जि. वर्धा अंतर्गत स्वावलंबी खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गोंधनी ता. कारंजा (घा) 


जि. वर्धा संस्थेस “प्रपत्र- अ” प्रमाणे व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या 


अधिन राहून संबधित संस्थांना इरादापत्र (LON) देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती:- 


१. व्यवसाय अभ्यासक्रम कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर चालविण्यात येतील. 

२. कायम विना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि 
विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांत नवीन व्यवसाय/जादा तुकडया सुरु करणे, 
व्यवसाय बदल करण्याकरीता इरादापत्र प्राप्त करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपध्दतीस 
मान्यता देण्यात आलेल्या शासन निर्णय दिनांक ०७.०२.२०१८ व शासन शुध्दीपत्रक 
दिनांक २३.०५.२०१९ मधील व्यवसाय निवड, जागेचा मालकी हक्क, आर्थिक परिस्थिती, 
अर्ज प्रक्रिया व नोंदणी शुल्क, हमी पत्र, संस्थेचा ठराव, इरादापत्र, अधिस्विकृती व 
संलग्नता, अनामत रक्‍कम जमा करणे, प्रत्यक्ष प्रवेश परवानगी, प्रवेशा पध्दती व प्रशिक्षण 
शुल्क, अवैध प्रवेश, इरादा पत्राच्या कालावधीची वैधता, जमा खर्च इ. बाबींचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 

३. ज्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी राज्यशासनाचे इरादापत्र (LO!) निर्गमित करण्यात येत 
आहे त्या सर्व व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी डी.जी.टी, नवी दिल्ली यांचे मानकांनुसार 
आवश्यक यंत्रसामुग्री, जागा,विजपुरवठा,अर्हताधारी कर्मचारी वर्ग व इतर बाबींची पुर्तता 
१०० टक्के पुर्तता संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

४. इरादापत्र (LO!) करीता शिफारस करण्यात आलेल्या संस्थांना मंजूर व्यवसायांसाठी 
डी.जी.टी, नवी दिल्ली यांचे संलग्नता निकषानुसार (Affiliation Norms ) आव्यक त्या 
सर्व बाबींची १०० टक्‍के पूर्तता करुन डी.जी.टी., नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त 
करुन घ्यावी लागेल तसेच डी.जी.टी., नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त झाल्यानंतर 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून प्रवेशास परवानगी प्राप्त करुन घ्यावी 
लागेल. सदर परवानगी प्राप्त झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष विद्यार्थी waar करता येणार नाही 
अन्यथा संस्था संबंधित संस्था “ महाराष्ट्र राज्यात कृषि, पशु व मत्स्य 
विज्ञान,आरोग्य,उच्च,तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यामधील अनाधिकृत संस्था स्थापन करणे 
आणि अनाधिकृत अभ्यासक्रम पाठयक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध अधिनियम,२०१३” प्रमाणे 
कायदेशिर कारवाईस पात्र राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 


& प; 


१० 


११, 


सदर संस्थांना प्रवेशापरवानगी पत्र निर्गमित करताना त्या संस्थेने नियमानुसार सर्व 
बाबींची पुर्तता केळी आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्याची जबाबदारी 
संचालनालयाची राहील. 

कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग झासन निर्णय दि.०७/०२/२०१८ नुसार नवीन 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी प्रथम चार तुकडयांपर्यंत रु. १,००,०००/- व 
त्यापुढील प्रत्येक तुकडीस रु. २५०००/- तसेच विद्यमान संस्थेसाठी रु. २५०००/- प्रति 
तुकडी इतकी अनामत रक्‍कम CAAA भरल्याशिवाय प्रवेशास परवानगी दिली 
जाणार नाही. 


. डी.जी.टी., नवी दिल्ली, नवी दिल्ली यांची संलग्नता व व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण 


संचालनालयाकडून प्रत्यक्ष प्रवेशास परवानगी प्राप्त नसताना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ 
नयेत, असे अनधिकृत प्रवेश दिल्यास सदर प्रवेशित विद्यार्थ्यांना कोणत्याही समुचित 
प्राधिकरणाच्या परिक्षेस बसण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही व त्यामुळे 
उध्दवणाऱ्या सदर विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक नुकसानाची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत जे शासकीय प्रचलित नियम आहेत त्यानुसार प्रवेशा देणे 


बंधनकारक आहे, त्यानुसार प्रवेश देण्यात येतील. 
महाराष्ट्र शासन व डि.जी.टी. नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाकरिता मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिकचे प्रवेश दिले जाणार नाहीत. 


.ज्या आर्थिक वर्षात इरादापत्र प्राप्त होईल, ते आर्थिक वर्ष जोडून ३ वर्षाच्या आत 


डी.जी.टी,नवी दिल्ली यांच्याकडून संलग्नता मिळविणे बंधनकारक राहील. खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना देण्यात येणाऱ्या इरादापत्राची वैधता ३ वर्षापर्यंतच 
राहील, अन्यथा नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व विद्यमान खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील नवीन व्यवसाय,जादा तुकडी,व्यवसाय बदल इ. करिता 
देण्यात आलेले इरादापत्र आपोआप संपुष्टात येईल. 

नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यांसाठी तसेच विद्यमान खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम, जादा तुकडी सुरु करण्यासाठी 
इरादापत्र (_0) मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाकरिता 
शासनाच्या, डी.जी.टी. नवी दिल्ली व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या 
प्रचलित नियमात वेळोवेळी जे बदल होतील तसेच राज्य शासनाचे /संचालनालयाचे 
वेळोवेळी निर्गमित होणारे आदेशाचे पालन काटेकोरपणे न केल्यास किंवा 
प्रवेश, संलग्नता,परिक्षा इ. बाबत कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता केल्यास संस्थेस 
देण्यात आलेले ईरादा पत्राची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 


१२. प्रवेश करण्यात येत असलेल्या सर्व व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी डी.जी.टी. नवी दिल्ली 
यांच्या मानकांनुसार संस्थेत प्रशिक्षणासाठी विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेत सोयी सुविधा उपलब्ध असाव्यात. 

१३. शासनाने निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेस बंधनकारक राहील व या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क संस्थेस प्रशिक्षणार्थ्याना 
आकारता येणार नाही. 

१४. प्रत्यक्ष विद्यार्थी प्रवेशाची संख्या सतत तीन वर्ष मंजुर प्रवेशा क्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी 
असल्यास अभ्यासक्रमाची मान्यता अपोआप रद्द होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४१००८१६०६४५४२०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHASKAR KACHARU 
BANSODE 


(भास्कर बनसोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे खाजगी सचिव, 


मंत्रालय, मुंबई 


२. सचिव, Hey, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
मंत्रालय,मुंबई 


३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


४. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई / नाशिक /पुणे 


/औरंगाबाद / अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


५. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचालनालयामार्फत) 


६. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


७. निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 


प्रपत्र अ 


कायम विना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्याकरीता मान्यता 
देणेबाबत संस्थेचा व व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा तपशिल 


खाजगी औद्योगिक । संस्थेने मागणी केलेले | मागणी केलेल्या 
अ.क्र. । प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व व्यवसाय तुकडयांची संख्या 
पत्ता अभ्यासक्रमांचे नाव 
स्वावलंबी खाजगी | इलेक्ट्रिशीयन २ (१--१) 
औद्योगिक प्रशिक्षण | सोलार Seater । २ (१५१ 
संस्था, गोंधनी, ता. (इलेक्ट्रिकल) 
व कारंजा (घा.) जि. वर्धा त्त दा 
इन्स्पेक्टर 
वायरमन २ (१--१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


